भारत निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारितील निवडणूक 
विषयक कामांसाठी तसेच मतदार याद्यांच्या संदर्भातील 
कामासाठी जिल्हा / तालुकास्तरावर निर्माण करण्यात 
आलेल्या पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.२०२(३)/१७/निवडणूक, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.२०२(३)/१७/निवडणूक, दिनांक १३.०३.२०२४. 


शासन निर्णय:- 

भारत निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारितील विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार याद्या तयार करणे व 
त्यांचे पुनरिक्षण करणे तसेच अन्य तद्‌नुषंगिक निवडणुकीच्या कामासाठी २०१५-निवडणुका, १०३-मतदार याद्या 
तयार करणे व त्यांचे मुद्रण, या उपश्ीर्षाखाळी खालीलप्रमाणे जिल्हा व तालुकास्तरावरील पदांची निर्मिती त्यांच्या 
समोर दर्शविलेल्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आळी आहे आणि सदर पदांना संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये दिनांक 
३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. ही सर्व ४११ पदे दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ 
पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


जिल्हास्तर 
जिल्हयाचे पदनाम पदसंख्या  पदनिर्मितीचा शासन निर्णय व दिनांक 
नांव 
मुंबई शहर । तहसिलदार/सहायक निवडणूक शि ईएसटी-१०९४/ओळखपत्र/सीआर/ 
one निर्णय अधिकारी 48/(2)/33, दि.७/७/१९९५ 
नायब तहसिलदार aa इएसटी-१००८/प्र.क्र.९१०/०८/३३, 
दि.३१.७.२००९ 
लघुलेखक (निम्नश्रेणी मराठी) 1 i ईएसटी-१०९४/ओळखपत्र/सीआर/ 
रोखपाल a ae ५४/(२/३३, दि.७/७/१९९५ 
वरिष्ठ लिंपिक/अव्वल कारकून द 
शिपाई १८ 
मुंबई नायब तहसिलदार १८  । इएसटी-१००८/प्र.क्र.११०/०८/३३, 
उपनगर वरिष्ठ निरीक्षक/नायब ८ दि.३१.७.२००९ व 
जिल्हा तहसिलदार इएसटी-१००८/प्र.क्र.९१०/०८/३३, 
शिपाई १८ £&.39.9.2008 
८ 
एकूण (जिल्हास्तर) ८९ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.२०२(३)/१७/निवडणूक 


तालुकास्तर 
तालुका पदनाम पदसंख्या पदनिर्मितीचा शासन निर्णय व 
दिनांक 
जुने ३२२ तालुके (१९९८ साली | नायब ३२२ (प्रत्येकी १ । आस्थापना९९७/प्र.क्र.२०५/९७/३३२, 
अस्तित्वात असलेले) दिनांक २/१/१९९८ 
तहसिलदार 

एकूण (तालुकास्तर) ३२२ 
एकूण (जिल्हास्तर व तालुकास्तर) शिळ 


2. ही मुदतवाढ सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी करीता Rat असल्याने व्यपगत झालेल्या पदांना लागू रहाणार 
नाही. 


३. ह्या पदांकरीता होणारा खर्च “मागणी क्र. -२, २०१५-निवडणूका १०३-मतदार याद्या तयार करणे व त्यांचे मुद्रण, 
(००) (०१) मतदार याद्या तयार करणे व त्यांचे मुद्रण, ०१ वेतन - संगणक संकेतांक २०१५००३२,” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व सदर लेखाशिर्षाखालील चालु आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०६.०९.२०२४ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक २०२४०९१९१७२६१७३८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANOHAR RAMCHANDRA ०५८५२ 
MA N O H A R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL_ 

ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=c4c0810e9c94cf92d42a36d93c8f7b6ac18542clee758c 
RAM C HA N D RA 9cfddcea906d9cf544, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=FB436883433 16856COF7E793462127AA87FCE45 

724E87929C6889798CD7D2C62, cn=MANOHAR RAMCHANDRA 
PARKAR rn 

Date: 2024.09.19 17:27:04 +05'30° 


(म. रा. पारकर) 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी 
महाराष्ट्र राज्य 
प्रति, 
१) सर्व विभागीय आयुक्त, 
२) सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, 
३) महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता) / (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०१७/प्र.क्र.२०२(३)/१७/निवडणूक 


) अधिदान व लेखाअधिकारी, लेखा कोष भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई, 

) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
७ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) वित्त विभाग, व्यय-४/अर्थसंकल्प-१३/अर्थसंकल्प-१९/आ.पु.क., 

) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई (२ प्रती), 
१०) सामान्य प्रशासन विभाग/प्रशा-३ (१४-आअ), 
११) निवड नस्ती/निवडणूक शाखा, साप्रवि. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


